सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये उपकरणे व साहित्य 
सामुग्री खरेदीसाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२२६ खाली 
५२-यंत्र सामुग्री या उद्दीष्टांतर्गत वित्त विभागाने मंजुर 
केल्यानुसार मुळ अर्थसंकल्पीय तरतुद वितरीत 
करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-१४२२/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २१ ऑक्टोंबर, 2022. 


१) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग) आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/९0७॥)/ कार्डीयाक 
कॅथलेंब /पुरवणी मागणी/१५९३६-३८/२२, दिनांक ०७.०६.२०२२ 

२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक पुरमा-१४२२/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८ 

दि.०९.०६.२०२२ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, दिनांक २९.०८.२०२२ 


AN 
~~ 


प्रस्तावना:- 


सन २०२२२-३ या वर्षामध्ये राज्यातील पुणे, गडचिरोली, जालना व नांदेड या जिल्हा 


रुग्णालयामध्ये कार्डीयाक HAI स्थापन करणेकरीता आवश्‍यक उपकरणे व साहित्य सामुग्री 


खरेदीसाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२२६ खाली ५२ यंत्र सामुग्री या उददीष्टांतर्गत-ऑगस्ट २०२२ च्या 


अधिवेडानातील बाब क्र. Wo अन्वये रु २६२३.२०.लक्ष एवढी तरतुद करण्यात आली आहे. सदर 


SUBMIS मुळ अर्थसंकल्पीय तरतुद रु. २६८०.१७ लक्ष इतक्या निधी पैकी रु. ७५०.४५ लक्ष 


इतका निधी यापुर्वी BEAMS प्रणालीवर वितरित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता उर्वरित 


रु.१९२९.७४ लक्ष इतका निधी BEAMS प्रणालीवर वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-१४२२/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये राज्यातील पुणे, गडचिरोली, जालना व नांदेड या जिल्हा 


रुग्णालयामध्ये कार्डीयाक कॅथलेंब स्थापन करणेकरीता आवश्‍यक उपकरणे व साहित्य सामुग्री 


खरेदीसाठी लेखाशिर्ष २२१००२२६ खाली ५२-यंत्र सामुग्री या उदहीष्टांतर्गत ऑगस्ट २०२२ च्या 


अधिवेशनात बाब क्र.१७० अन्वये रु.२६२३.२० लक्ष इतका मंजुर झालेला निधी BEAMS प्रणालीवर 


वितरित करण्यास सहमती देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने लेखाशीर्ष 


२२१० ०२२६ खाली ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टातर्गत मुळ अर्थसंकल्पीय तरतुद 


रु.२६८०.१७ लक्ष इतका १०० टक्के निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने अनुमती दिली आहे. मुळ 


अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु. ७५०.४५ लक्ष इतका निधी यापुर्वी BEAMS प्रणालीवर वितरित करण्यात 


आलेला आहे. त्यामुळे आता उर्वरित रु.१९२९.७४ लक्ष इतका निधी BEAMS प्रणालीवर वितरीत करुन 


खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. मुळ अर्थसंकल्पीय वितरीत रु. २६८०.१७ लक्ष तरतुदीचा विनियोग झाल्यानंतर पुढील निधी 


(पुरवणी मागणी रु.२६२३.२० लक्ष) वितरणाचा प्रस्ताव न चुकता शासनास सादर करण्याची जबाबदारी 


संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, दिनांक २९.०८.२०२२ नुसार प्रशासकीय 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन तसेच वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-१४२२/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८० ५१७२३४०७७७१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 
LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b 
V | J AY K U M A R 380c78f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A 
71DA717A6A7250, 
LA x M A N R A O serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5 
955AAF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77E 
C30, cn=LAHANE VIAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2022.10.21 15:35:59 +05'30' 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई, पुणे. 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
५) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 
) 
) 
) 


A 


AN 


9८ 


o~ 


सह संचालक, असंसर्गजन्य रोग, आरोग्य सेवा, मुंबई 

सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१३) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


£93) 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


